L - 23 


RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक १६ ] 


सोमवार, जुलै ६, २०१५ / आषाढ १५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १०. ०० 


असाधारण क्रमांक २३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिकार / कार्या- १/ पंसपोनि /५४-केळवली/ ०६ / २०१५ . मा . राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांचेकडील क्रमांक रानिआ /जिपपंस / २०१५ / 
प्र. क्र . ३२ / का - ७, दिनांक ४ जून २०१५ अन्वये रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी जिल्हा परिषद अंतर्गत ५४ - केळवली जिल्हा परिषद गटाच्या 
पोट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे . सदर कार्यक्रमानुसार निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित सदस्याचे नाव दिनांक ४ जुलै २०१५ पर्यंत 
प्रसिद्ध करावयाचे आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम ५७, पोट -कलम ( १) अन्वये जिल्हा परिषदेच्या नवनिर्वाचित 
सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत केले आहे. 

त्याअर्थी, मी राधाकृष्णन बी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी याद्वारे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियमाच्या कलम ५७ 
पोट -कलम ( ३ ) च्या तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( मतदार विभाग आणि निवडणूका घेणे) नियम , १९६२ च्या नियम ६६ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारास अनुसरून खालील परिशिष्टात नमूद केल्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड मधील ५४- केळवली जिल्हा परिषद या निर्वाचित 
गटासाठी दिनांक ३० जून २०१५ रोजी झालेल्या पोट निवडणुकीद्वारे यथोचितरित्या निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव प्रसिद्ध करीत आहे : 

परिशिष्ट 


अ. क्र . 


जिल्हा परिषदेचे नाव 


पत्ता 


गटाचा क्रमांक 
व नाव 
( ३ ) 


निवडून आलेल्या 
उमेदवाराचेनाव 


___ (१ ) 


( २) 
रत्नागिरी 


५४- केळवली 


श्री . सरवणकर रामचंद्र नारायण 


मु . पो . मोसम , ता . राजापूर , 
जि . रत्नागिरी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ जुलै २०१५ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 


भाग एक - अ ( को.वि .पु.) - २३-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION . 21- A . NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


